जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबागकरिता व 
जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारीतील इतर 
आस्थापनेस/न्यायालयास नवीन संगणकांसाठी १८० 
युपीएस खरेदी करण्यास रु.१२,७४,४००/- इतक्या 
रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र. ५७/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. Spl/Comp/333/2023, दिनांक ०८.०८.२०२३. 
२) विभागाच्या दिनांक १५.०१.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबागकरिता व जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारीतील इतर 
आस्थापनेस/ न्यायालयास नवीन संगणकांसाठी १८० युपीएस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ 
अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचाळनाळयाचे अभिप्राय 
घेण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र. २ अन्वये विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 
१५.०१.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने जिल्हा न्यायालय, 
रायगड-अलिबागकरिता व जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारीतील इतर आस्थापनेस /न्यायालयास 
नवीन संगणकांसाठी १८० युपीएस खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ba LUE? निर्णय :- 


जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबागकरिता व जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारीतील इतर 
आस्थापनेस/न्यायाळयास नवीन संगणकांसाठी १८० युपीएस खरेदी करण्यास रु.१२,७४,४००/- 
(अक्षरी रुपये बारा लक्ष चौर्‍्याहत्तर हजार ARN फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर नवीन संगणकांसाठी १८० युपीएस खरेदीचे तपश्लील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. No. Hardware Name Quantity | Rate | Total Amount 

1. Online UPS of Rating 180 6000/- 10,80,000/- 

1.0 KVA with Battery 

Total 10,80,000/- 

18% GST 1,94,400/- 

Total 12,74,400/- 

Amount 


1. Output Voltage should be 230 Volt AC+/-1% 
2. Output waveform should be pure sinewave 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र. ५७/का. ७ 


3. Input and Output Power Factor should be 0.9 

4. Overload protection should be provided 

5. Service centers should be available and Service response should be within 24 Hours. 
3. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ 
व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन झासनाच्या विहित पध्दतीने 
करण्यात यावी. 
४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व 
न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
लेखाशिर्षाखाली १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
षु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६.  यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१२३७५१६११२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
NANDKISHOR आपया 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a95024328e2d647F 
7ef65a9432a, postalCode=400032, ‘Mahi 


rashti 
I ber=69426D4C260E75A2AE01 2E47A93A468B42FD9B82A0B4- 
OFBCADEA1F0C509379CC, NANDKISHOR LALLU MORE 
Date: 2024.01.30 12:37:47 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
.मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला SHG हाऊस, fess वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला AM हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग, 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती/का. ७. 


Cc Av AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


